भंडारा जिल्हा कारागृहात बंदयांच्या 


भेटीकरिता येणा-या नातेबाईकांना 
थांबण्याकरिता मुलाखत कक्ष  ' 
बांधण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक- बांथका-०१२१/१/प्र.क्र.३१/पीआरएस-२. 
_ मॅत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. दिनांकः- १८ ऑक्टोबर, २००१. 


पहा:- १) कारागृहे महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्यापुणे यांचें पत्र क्रमांक- बीएलडी/३३८/मुलाखत 
__ शेड/कक्ष-३दिनांक २९.३.२००१ | 
२) वित्त विभाग,शासन निर्णय,क्र.बिअप्र-१०९७/प्र.क्र.५०/९७/विनियम 
दिनांक ३.९.१९९९. . 
३) वित्त बिभाग,शासन निर्णय;क्र-विअप्र-१०००/प्र.क्र.४६/२००१/विनियम 
दिनांक ११.७.२००१. व 7 

शासन निर्णय :- भंडारा जिल्हा कारागृहात तेथील कैद्यांच्या भेटीकरिता येणा-या नातेवाईकांना 
थांबण्याकरिता कक्ष(खोली) नसल्यामुळे त्यांना . ऊन,पाऊस,इत्यादीपासून नेहमी त्रास 
होतो.त्यामुळे बंदयांच्या नातेवाईकांना कारागृहाच्या परिसरातील भिंतीस व इमारतीच्या आधाराला 
उभे रहावे लागते.कारागृहाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही परिस्थिती धोकादायक आहे.म्हणून 
बंदयाच्या नातेबाईकांना थांबण्यासाठी एक मुलाखत कक्ष बांधणे आवश्यक असल्यामुळे ar 
प्रस्तावास शासनाने मान्यता दयावी अशी कारागृह महानिरीक्षक यांनी शासनास विनंती केली 
आहे. , 

२. भंडारा जिल्हा कारागृहात बंद्यांच्या भेटीसाठी येणा-या नातेबाईकांना थांबण्याकरिता 
मुलाखत कक्ष बांधण्यासाठी येणा-या रु.१,९६,०००/- च्या खर्चाचे अंदाजपत्रक व बांधकामाचा 
नकाशा कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्या कार्यालयाने. भंडारां जिल्हा-विभागीय | 
सार्बजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता व उपअभियंता यांच्या मंजूरीने शासनास... 
प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे. च हि 
३. कारागृह महानिरीक्षक यांनी शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता ' 
देण्ययासबंधीची बाब काही कांळ शासनाच्या विचाराधीन होती.त्यास अनुसरुन वित्त बिभाग शासन 
निर्णय क्रमांक .विअप्र-१०००/प्र.क्र-४६/२००१/विनियम, दिनांक ११.७.२००१ च्या भाग. पहिला 
उप | विभाग तीन मधील अ.क्र.ड व परिच्छेद क्र.२७(२) या नियमांच्या अधीन राहून शासन भंडारा 


जिल्हा कारागृहात बंदयांच्या भेटीसाठी येणा-या नातेवाईकांकरिता मुलाखत कक्ष बांधण्यासाठी 
येणा-या रु.५९६,०००/- च्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास व बांधकामाच्या आराखडयास खलील 
अटीच्या अधीन राहून या आदेशाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

१) यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे प्रथम हाती घेऊन नंतरच हे काम हाती घेण्यात 
याबे. | 

2) सदर प्रस्ताबास आथिक तरतुद मंजूर झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये. 

३) या कामासाठी मंजूर झालेल्या अनुदानातूनच बांधकाम पूर्ण करण्यात यावे.त्यासाठी 
अतिरिक्त अनुदान मंजूर करण्यात येणार नाही. 

४) यासाठी होणारा खर्च " लेखाशिर्ष vous सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च-०१ . 
कार्यालयीन इमारती १०१ पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना(तुरुंग)” मागणी क्र.एम-१३ या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २००१-२००२. च्या आर्थिक वर्षात मंजूर होणाऱ्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
५. हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम Perea अनौपचारिक संदर्भ ate ४/इमा-२ 
दिनांक ३१.५.२००१ तसेच नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र १३६/९४१९ 
दि.१३.७.२००९ च्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. - 

महाराष्ट्राचे URI यांच्या आदेशानुसार व नावाने, aes 


( गु.ज. कुलकणी ) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन,गृह बिभाग 


प्रति, 

कारागृह महानिरीक्षक ,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
"कारागृह उपमहानिरीक्षक,(पूर्व बिभाग),मध्यवर्ती कारागृह नागपूर. 
कारागृह अधिक्षक,जिल्हा कारागृह, भंडारा. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुजेयता)मुंबई. 
महालेखापाल ,महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा)मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता)नागपूर- 
.महालेखापाल ,महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा)नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी,भंडारा . 

वित्त विभाग (व्यय-८) मंत्रालय,मुंबई. 

नियोजन बिभाग (का.१४११) मंत्रालय,मुंबई, 

सार्बजनिक बांधकाम बिभाग (इमा.२) मंत्रालय,मुंबई. . 
अधर सचिव,गृह निभाग,बीयुडी-१,मंत्रालय,मुंबई. 

नवीन प्रशासकौय भवन १२ वा मजला मंत्रालयासमोर मुंबई, : 
निवडनस्ती-पीआरएस-२. 


